महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल केलेला दावा क्र.०४/२००४ 
अँड. संतोष एस. काकडे, सहायक वकील यांची 
व्यावसायिक फी वाढविणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : मकसी-१४१९/१९२/प्र.क्र.२८/२०१९/३६, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २० जानेवारी, २०२० 


संदर्भ: १. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मकसी-१४१५/प्र.क्र.१/२०१५/३६, दि.२२ जानेवारी, २०१५. 
२. शासन शुध्दिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मकसी-१४१५/प्र.क्र.१/२०१५/३६, दि.१२ जून, २०१६५. 
३. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मकसी-१४१५/प्र.क्र.१/२०१५/३६, दि.१९ मे, २०१५. 
४. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मकसी-१४१५/प्र.क्र.१/२०१५/३६, दि.२३ सप्टेंबर, २०१५. 
५. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मकसी-१४१६/२६५/प्र.क्र.७८/२०१६/३६, दि.१७ मे, २०१७. 


महाराष्ट्र - 


आदेशा 
कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासनाने दाखल केलेला दावा 


क्र. ४/२००४ चे कामकाज गतिमानतेने होण्यासाठी सर्व वरिष्ठ वकील व सहायक वकील यांना दाव्याच्या 
कामकाजाच्या अनुषंगाने आव्यक असलेल्या नोट्स आणि चार्ट तयार करणे, दैनंदिन कामकाजानुसार माहिती 
प्रदान करणे, इत्यादी न्यायिक व तद्‌नुषंगिक कामकाज करण्यासाठी अँड. संतोष एस. काकडे यांची कनिष्ठ 
सहायक वकील म्हणून संदर्भाधीन क्र.१ येथील दिनांक 22.09.2094 च्या शासन आदेशान्वये नियुक्‍ती करण्यात 
आली होती. यानंतर संदर्भाधिन क्र.५ येथील दिनांक १७.०५.२०१७ च्या शासन आदेशान्वये महाराष्ट्र - कर्नाटक 
सीमा प्रश्नासंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासनाने दाखल केलेला दावा क्र. ४/२००४ चे कामकाज 


पहाण्यासाठी नियुक्‍त वकीलांच्या टिम मध्ये (Battery of Advocates) अँड. संतोष एस. काकडे, कनिष्ठ सहायक 


वकील यांची दिनांक ०१.१०.२०१६ पासून सहायक वकील म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. तसेच त्यांना 


व्यावसायिक फी (Professional Fees) व अन्य खर्च खालीलप्रमाणे अनुज्ञेय करण्यात आला होता. 


A. PROFESSIONAL FEES 


> 
> 
> 
> 
> 


B. OUT 


Professional fees per conference with concern advocates : Rs.?&4,000/- 


Professional fees per conference with witnesses : Rs.2&,000/- 
Fees per appearance : Rs.24,000/- 
Fees for research : Rs.24,000/- प्रती दिन 
Any work which involves a commitment for a day : Rs.2&,000/- 


OF POCKET ACTUAL EXPENSES 


(a) Travelling and Accommodation Expenses 


> 


> 


Air Travel (Economy Class) from Pune to Delhi (To and Fro) and to any other destination 
if required 
Free of cost accommodation at Maharashtra Sadan during stay in Delhi 


शासन आदेश क्रमांकः मकसी-१४१९/१९२/प्र.क्र.२८/२०१९/३६ 


> Travelling to Mumbai, Kolhapur, Belgaum and other locations by car and accommodation 
at these places 
> Other connecting travelling expenses 


(b) Typing, Photostat, Secretarial assistance and other miscellaneous expense. 
These actual expenses will be borne by State Government and memos will be submitted in due 


course. 


२. आता, AS. संतोष एस. काकडे, सहायक वकील यांना संदर्भाधीन दिनांक 99.04.2090 रोजीच्या शासन 
आदेशातील परिच्छेद क्र.२ नुसार “A” येथे विहित करण्यात आलेल्या व्यावसायिक फी मध्ये वाढ करुन 
खालीलप्रमाणे प्रती दिन व्यावसायिक फी व इतर सोयी सुविधा दिनांक ०१.०४.२०१९ पासून अनुज्ञेय करण्यास 
याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


A. PROFESSIONAL FEES 


> Professional Fees per appearance on Miscellaneous day : Rs.319,400/- 
> Professional Fees per appearance on Non- Miscellaneous day : Rs.é2,400/- 
> Professional Fees per conference with concern advocates : Rs.39,400/- 
> Professional Fees per conference with witnesses : Rs.39,400/- 
> Professional Fees for drafting pleadings/affidavits/research : Rs.319,400/- 
> Any connected work : Rs.39,400/- 


तसेच संदर्भाधीन दिनांक 99.04.2099 रोजीच्या शासन आदेशातील परिच्छेद क्र.२ येथील व्यावसायीक फी 
व्यतिरिक्‍त बाब क्र. “B. OUT OF POCKET ACTUAL EXPENSES” मधील “(a)” व “(b)” नुसार 
नमूद केलेला दाव्याचे कामकाजाकरीताचा इतर खर्च अँड. संतोष एस. काकडे, सहायक वकील यांना यापुढेही 
यथास्थिती अनुज्ञेय रहाणार आहे. तथापि, खानपान व शहरांतर्गत होणारा इतर किरकोळ प्रवास खर्च 
( विमानतळावर जाणे-येणे करीताचा प्रवास खर्च वगळता ) याबाबीवर होणारा खर्च रु.२,५००/- प्रती दिन प्रमाणे 
अनुज्ञेय करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. वरीलप्रमाणे होणारा खर्च "मागणी क्रमांक ए-४, २०५२-सचिवालय-सर्वसाधारण सेवा-०९०-सचिवालय 
(००)(०१) सामान्य प्रशासन विभाग, २८-व्यावसायिक सेवा - योजनेतर दत्तमत (२०५२००२५)" या अर्थसंकल्पीय 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व दरवर्षीच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

४. मंजूर रकमेचा धनादेश Santosh Shivaji Kakade या नावाने काढण्यात यावा. 

ष्‌. हे आदेडा विधी व न्याय विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६२५-२०१९/८, दिनांक १७.०७.२०१९ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीने व वित्त विभागाने शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनिमय, दिनांक 
१६.०६.२०१७ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मकसी-१४१९/१९२/प्र.क्र.२८/२०१९/३६ 


६. हे आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले 
असून त्याचा संकेतांक २०२००१२०१५२८३६७९०७ असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY KRISHNA : 
BHOSALE 


8478266 


(a. कृ. भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
२. सचिव, (प्र.सु. व र.व.का.), सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
३. मा.मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण तथा समन्वयक मंत्री (सीमा प्रश्न) यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
४. मा.मंत्री, नगर विकास आणि सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) तथा समन्वयक मंत्री (सीमा प्रश्न) 
यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
५. मा.राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
६. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्राळय, मुंबई-४०००३२. 
७. प्रा.एन.डी.पाटील, अध्यक्ष, तज्ञ समिती, ए-१, रुईकर कॉलनी, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर-४१६००५. 
८. श्री.शिवाजी म. जाधव, अँडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड, आदित्य व्हीला, ए-८०, सेक्टर-१४, नॉयडा-२०१३०१. 
९. अँड. संतोष शिवाजी काकडे, ६२९/३ बी, दिपाली अपार्टमेंट, बिबवेवाडी, पुणे-४११०३७. 
१०. विधी व न्याय विभाग (ई शाखा), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
११. वित्त विभाग (व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) /(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१६. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-२५ व कार्यासन-२६), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
१७. निवड नस्ती (कार्या.३६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


